सन २०१९-२० मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता 
भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाचा रु.६२.०८ लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-१०१९/प्र.क्र.१००/४अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२० 


१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि. ०१/०४/२०१९ 

२. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र. 2--2016/16NFSM दि.१८ /०४/२०१९ 

३. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ओओपी-२०१९/प्र.क्र.२३ /४-ओ, दि.०३/०६/२०१९ 

४. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. 2-31/2018-NFSM दि. १२/०९/२०१९ 

५. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/1२५/प्र.क्र.२२/२५२/१९, दि.१६/०९/२०१९ 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राअसुअ-२०१९/प्र.क्र.८१/४-अ, दि.२०/०९/२०१९ 

७. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे 
पत्र No.2-31/2018-NFSM(pt.),f@.0§ नोव्हेंबर, २०१९ 

८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/179//प्र.क्र.२२/३१६/१९, दि.१९/११/२०१९ 

९. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.9/कार्यासन-६.दि.०६/०२/२०२० 


प्रस्तावना :- 

सन २०१९-२० करिता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.२ येथील दि.१८/०४/२०१९ पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी (भात, गहू, कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्ये) ₹ २२०१९.८१५५ लाख रकमेचा 
कृती आराखडा मंजूर केला असून त्यानुसार रु.२२०१९.८१५५ लाख (केंद्र हिस्सा रु.१३२११.८८९३ लाख--राज्य 
हिस्सा रु.८८०७.९२६२ लाख) संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक ०३ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केलेली आहे. 

केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता भात पड 
क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) Gay क्र.४ येथील दि. १२ सप्टेंबर, २०१९ च्या 
पत्रान्वये एकूण रु.६९७.५० लाख रकमेच्या कृती आराखडयास मंजूरी दिली आहे. त्यास संदर्भ क्र.६ येथील दि. २० 
सप्टेंबर,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.9 येथील दि.०६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० करीता राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- 
Pulses) रु.४१८.५० लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे 
अनुसूचीत जमातीकरीत केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१००/४ओ 


शासन निर्णयः 


१. सन २०१९-२० करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता भात 
पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र 
व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹६२.०८ लाख (रुपये बासष्ट लाख आठ हजार फक्त) निधी या शासन 
निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, 
सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 


(₹लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
अभियान-अन्नधान्य पिके । कुद्रहिस्सा ६०% | राज्य हिस्सा ४०% | एकूण वितरीत निधी 
39.24 २४.८२ ६२.०८ 


३. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र RATA ₹३७.२५ लाख (रुपये 
सदोतीस लाख पंचवीस हजार फक्त निघी व राज्य हिस्याचा ₹२४.८३ लाख (रुपये चोवीस लाख त्र्याऐंशी 
हजार फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 


तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


| केंद्र हिस्सा- 
मागणी क्रमांक टी-५ 


२४०१- पीक संवर्धन, 


योजनांतर्गत योजना), 


जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 


अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 ॥५५७) 


३३, अर्थसहाय्य 


७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 


(०१) (२१) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न GRAM | (०१) (२२) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 


राज्य हिस्सा- 
मागणी क्रमांक टी-५ 


२४०१- पीक संवर्धन, 


(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 


जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 


सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ AYE) 


३३, अर्थसहाय्य 


४. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे 
उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) उपलब्ध करुन दिलेला एकूण ₹६२.०८ लाख निधी संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PEMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१००/४ओ 


षु . 


प्रतिः- 


सन २०१९-२० मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
| आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


| या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 


निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, २०१९ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१५१३०९३४६२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ZENDAGE MAHAVEER 80151६8 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
Z E N D A G E M A H AV E E R 2.5.4.20=29503a5209¢984c1 1429291 2b642bdfd3228264276fD5541f4f92F 
23cb110d23, postalCode=400032, street=MADAM CAMA 
ROAD,MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=43d7bb272129cd138285326848 1cb2ceee1f236d393acecb 
B A L A S A H E B 71084bc36ffeed02, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


cn=ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB. 
Date: 2020.02.15 13:11:07 +05'30" 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१००/४ओ 


८. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

१०. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


